शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजना अतंर्गत सन२०२०-२१ मधील मंजूर 
तालुका व ग्रामपंचायत मध्ये बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र. ४१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० जून, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१६९/का.९, 
दि. ०४/०२/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. १६ येथील गडचिरोली जिल्हातील ता. 
नागेपल्ली, ग्रामपंचायत मौजे भामरागड करिता खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. ' जिल्हा । तालुका ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 

क्र नाव (रूपये) 

१६ गडचिरोली नागेपल्ली भामरागड  ।मौजे भामरागड येथील मुस्लिम कब्रस्तानास २० लक्ष 
सुरक्षा भिंत बांधणे 


त्या ऐवजी उपरोक्त दि. ०४/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" Helles अ. 
क्र. १६ येथील गडचिरोली जिल्हातील ता.नागेपल्ली, मौजे भामरागड या ग्रामपंचायत करितामंजूर 
विकासकामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी गडचिरोली जिल्हातील उपरोक्त तालुका व ग्रामपंचायत मध्ये 
बदल करुन खालील प्रमाणे नवीन विकासकामे समाविष्ट करून अनुदानामध्ये बदळ करण्याबाबत शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकामे पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे . 


अ. ' जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. नाव (रूपये) 


१६ 'गडचिरोळी अहेरी आलापल्ली ।मौजा - आलापल्ली येथील मुस्लीम समाजाच्या १० लक्ष 
ईदगाह करीता संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 
जिमलगट्टा ।मौजा -जिमलगट्टा येथील मुस्ळीम समाजाच्या १० लक्ष 
कब्रस्तान करीता संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 

एकूण रुपये २० लक्ष 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०२१/प्र.क्र. ४१/का.९ 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०६१०१५३३३९०९१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


ह Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
| e De )stalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. 099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c0 
f016fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 12ea788889at 
Onavane le lege plore 
Date: 2021.06.10 15:39:33 +05'30' 
(fe. मा. सोनवणे ) 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपालांचे सचिव 
7 9 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे ख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव वि 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


